औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील “विधि अधिकारी” 
या पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र.औसुवआ-०३१७/प्र.क्र.१७/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ मार्च, २०२१ 
वाचा:- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १९३(१(५)/११९१५/पंधरा-अ, दि.१५.१२.२०२०. 


शासन reat :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील “विधि अधिकारी” 
या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यासाठी संदर्भाधीन दि.१५.१२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये श्री.उमेडा 
बाबूसिंग पवार या उमेदवाराची शिफारस केली आहे. 


२.  श्री.उमेश बाबूसिंग पवार, रा.खेड, पो.स्टे.दारव्हा यांचा चारित्र्य व पूर्वेतिहास पडताळणीचा 
समाधानकारक अहवाल संबंधित पोलीस स्टेशनकडून प्राप्त झाला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.०३.२००३ अन्वये विहीत केल्यानुसार 
START बाबूसिंग पवार यांनी MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मभाप-१०८७/८७/२०, दि.३०.१२.१९८७ मधील नियम 
क्र.४१(१)(तीन)(चार) अनुसार HSA बाबूसिंग पवार यांनी एस.एस.सी.(दहावी) परीक्षा प्रथम भाषा १०० 
गुणांच्या मराठी विषयासह उत्तीर्ण केल्याने एतदर्थ मंडळाची मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
त्यांना सूट देण्यात येत आहे. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.हिंभाप-१०८३/१४४८/२०, 
दि.१.१२.१९८४ अनुसार, FSA बाबूसिंग पवार यांनी एस.एस.सी.(दहावी) परीक्षा द्वितीय भाषा १०० 
गुणांच्या हिंदी विषयासह उत्तीर्ण केलेली असल्याने त्यांना एतदर्थ मंडळाची हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. अधिष्ठाता, श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय, 
यवतमाळ यांच्याकडून asta बाबूसिंग पवार यांचे संदर्भातील वैद्यकीय पात्रता प्रमाणपत्र 
दि.१०.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाले आहे. 


३. MwA बाबूसिंग पवार यांची, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील “विधि 
अधिकारी” या पदावर, वेतन मेॅट्रिक्स, एस-२० (५६१००-१७७५००) मध्ये खालील अटींच्या अधीन 
तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे - 


१)  श्री.उमेश बाबूसिंग पवार यांनी या शासन आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सदर 
पदाचा पदभार स्विकारणे आवड्यक राहील. 

२) श्री.उमेश बाबूसिंग पवार हे, विहित कालावधीत सदर पदावर रुजू झाले नाहीत तर त्याबाबतचा 
अहवाल, संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई, यांनी त्यांच्या अभिप्रायासह उचित 
कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठवावा. 

३)  श्री.उमेश बाबूसिंग पवार यांनी सदर पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर त्याबाबतचा कार्यभार 
स्विकृती अहवाल, संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांनी शासनास तात्काळ 
सादर करावा. 

४  श्री.उमेश बाबूसिंग पवार हे, विहित कालावधीत सदर पदावर रुजू झाले नाहीत तर हे नियुक्‍ती 
आदेश रद्दबातल ठरतील. 


शासन आदेश क्रमांकः औसुवआ-०३१७/प्र.क्र.१७/कामगार-१ 


4) TSR बाबूसिंग पवार यांचा परिविक्षा कालावधी दोन (२) वर्षांचा राहील. सदर परिविक्षा 
कालावधीमध्ये पहिल्या वर्षानंतरची वेतनवाढ देण्यात यावी आणि त्यापुढील वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतरच देण्यात यावी. श्री.उमेश॒ बाबूसिंग पवार यांच्या परिविक्षा 
कालावधीबाबत, संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांनी, सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक दि.२९.०२.२०१६ मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात त्यांच्याबाबतचा अहवाल दोन 
प्रतींमध्ये शासनास सादर करावा. 

&) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो-२०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि.२७.०८.२०१४ मधील 
तरतुदीनुसार SSA बाबूसिंग पवार यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू राहील. 

७) TSR TGR पवार यांनी त्यांच्या कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास आणि/किंवा 
परिविक्षा कालावधीमध्ये त्यांचे काम किंवा वर्तणूक अयोग्य आढळल्यास अथवा त्यांनी सादर केलेली 
कोणतीही माहिती वा कागदपत्रे योग्य नसल्याचे आढळल्यास, ते सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरतील. 
तसेच त्यांच्या विरुध्द काही शिस्तभंगविषयक कार्यवाही प्रलंबित असल्याचे आढळल्यास त्यांची नियुक्‍ती 
रद्द करण्यात येईल. 

८)  श्री.उमेश बाबूसिंग पवार यांना सेवेतून कमी करावयाचे झाल्यास, शासन त्यांना एक महिन्याची 
पूर्वसूचना देईल. मात्र, त्यांच्या सेवेच्या कालावधीमध्ये गैरवर्तन अथवा सेवेच्या शर्तीचा भंग झाला तर, 
अशी पूर्वसूचना न देता त्यांना सेवेतून कमी करण्यात येईल. शासन वेळोवेळी जे बदल करील त्या 
बदलांनुसार पूर्वसूचनेचा कालावधी ठरविण्यात येईल. 

९) SSA बाबूसिंग पवार यांना राजीनामा द्यावयाचा असेल तर, त्यांनी शासनास एक महिन्याची 
पूर्वसूचना देणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा श्री.उमेश बाबूसिंग पवार यांनी शासनाकडे एक महिन्याचे वेतन 
जमा करणे आवश्‍यक राहील. शासन वेळोवेळी जे बदल करील त्या बदलांनुसार जमा करावयाच्या 
वेतनाबाबत निर्णय घेण्यात येईल. 

१०  श्री.उमेश बाबूसिंग पवार यांनी, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचे कटाक्षाने पालन करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच, उपरोक्त नमूद केलेल्या अटी व शार्तीसह महाराष्ट्र शासन सेवेत असलेल्या अधिकारी 
वर्गाला लागू असणारे इतर प्रचलित कायदे, नियम, शासन निर्णय इत्यादी देखील sitwaar बाबूसिंग 
पवार यांना लागू राहतील. 

११) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/१२-अ, दि.२३.०९.२०११ 
मधील नमूद महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशिक्षण धोरणानुसार, संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, मुंबई यांनी HVA बाबूसिंग पवार यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. 


छठ. सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३१६१५१६५१८६१० असा आहे, हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MEGHASHYAM BHIVA NAWAR 

M F H A H YA M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=INDUSTRIES, ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=95 13771 0b4cce6e9357273d 1 179c2ecfddf78f06fa6e40c6cO 
9d38303cb7e66b, 


BHIVA NAWAR/ Sessseucemsannar 
(मेघःऱ्याम नवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत - 
१. श्री.उमेश बाबूसिंग पवार, रा.खेड, पो.लाख (खिंड), ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ (नोंदणीकृत पोच 
देय डाकेने व ई-मेल ने). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांक औसुवआ-०३१७/प्र.क्र.१७/कामगार-१ 


मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
; मा.प्रधान सचिव (कामगार ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
च्‌. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. उप सचिव (कामगार-१, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता-१), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
qo. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


